RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ११ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ४८ , किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./558/2020.— Shri. B. R. Patil, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class , Deogad is granted earned leave for 3 days from 25th February 2020 to 27th February 
2020 with permission to leave head quarters from 25th February 2020 O.H. to 28th February 2020 
B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri. B. R. Patil is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class , Deogad . 


Certified that , under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule , 1981, 
Shri. B. R. Patil, would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Deogad had he not proceeded on leave as above. 

During the abovesaid leave period of Shri B. R. Patil Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Deogad the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division ) and 
Judicial Magistrate, First Class , Deogad , shall remain with Shri. S. A. Jamadar, Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Kankavli . 

The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Deogad is directed to hand 
over the charge of his Court to the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, 
Kankavli. The Civil Judge ( Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad is also directed 
to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual . 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 25th February 2020 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण / अधिसूचना/ प.नो. ०३/२०२०. – महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१०९ ३ /प्र.क्र . १९ / ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. 
त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना एस.व्ही.सी.आर-४३२० / स-४ /९ ४ पुणे, दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील 
सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उप संचालक , भूमि अभिलेख, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण 
यांचे अधिनस्त सजा कल्याण मध्ये मौजे गंधारे या गावच्या मिळकती नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा कल्याण मध्ये गंधारे या गावच्या मिळकती नव्याने उप अधीक्षक , भूमि 
अभिलेख , कल्याण , जिल्हा ठाणे यांचे अधिनस्त सजा कल्याण मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास 
घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मार्च २०१९ पासून होणेची आहे व नियमाप्रमाणे सनद फी वसूल करावी. 


भाग एक ( को.वि.पु.) — १ अ 


परीशिष्ट याकार्यालयाकडीलक्र.गावठाण/अधीसूचना/प.नो०३/२०२०दिनांक२६/०२/२०२०अधिसूचनेसोबतचेपरीशिष्ट 

सजाकल्याण,ता.कल्याण,जि.ठाणेमधीलगावांचा/मिळकतींचातपशील अ.न|जिल्हातालुका|कार्यालयाचेनाव|सदयापरिरक्षणासाठीउपलब्ध परिरक्षणासनव्याने 

पुर्नरचनेनंतरचीसिथती (पुर्नरचनेपुर्वी) 

घ्यावयाचे 
गांव गांवेमिळकतीगांवे 

मिळकती 
। 
सजा 


शेरा 


सजा 


गाव 


मिळकती 


१ 


२ २ 


३ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१ठाणे 


५०२६/गंधारे 


१२९४|कल्याण 


५०२६ 


कल्याण|उपअधीक्षकभूमि|कल्याण|कल्याणव 
अभीलेख 
, 

चिकनघरपैकी 


कल्याणव चिकनवरपैकी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


२ 


कल्याण 


गधार 


१२९४/नव्याने 


सामिल 


एकूण२गावे 


५०२६/१गाव 


१२९४ 


एकूण२गावे 


६३२० 


पुणे, 
दिनांक 
२६ 
फेब्रुवारी 
२०२० 
. 


एस.चोक्कलिंगम्, जमाबंदीआयुक्तआणिसंचालक, 
भूमि 
अभिलेख 
( 
महाराष्ट्र 
राज्य 
) 
, 
पुणे 
. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 
सन १९ ५१ चा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम २२ चे कलम ३३(१ ) ( प ) अन्वयेचा मनाई आदेश 
( १) राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ/ ग्रापंनि-२०२० /प्र.क्र .०१ / का -८ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० . 

आदेश 
क्रमांक विशा / ग्रापंनि /निवडणूक / मनाई आदेश / २४ / २०२०. - ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक १ मधील अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र 
राज्य निवडणूक आयोगाने , माहे एप्रिल, २०२० ते जून, २०२० या कालावधीमध्ये मुदत संपणा- या व नव्याने स्थापित सुमारे १५७० ग्रामपंचायतींच्या 
सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता संगणकीकृत पद्धतीने राबविण्यात यावयाच्या प्रत्यक्ष निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. आदर्श आचारसंहिता 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी पासून लागू झालेली आहे. दिनांक ६ मार्च २०२० ते दिनांक १३ मार्च २०२० दरम्यान नामनिर्देशन स्विकारणे, तसेच 
दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी नामनिर्देशन पत्राची छाननी होऊन दिनांक १८ मार्च २०२० रोजी उमेदवारी मागे घेण्याची अंतिम तारीख, निवडणूक चिन्ह 
वाटप , उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे इ. कामकाज होणार आहे. दिनांक २९ मार्च २०२० रोजी मतदान होणार असून दिनांक ३० मार्च २०२० रोजी 
मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. 

त्या अनुषंगाने उमेदवार तसेच विविध राजकीय पक्ष प्रचारासाठी झेंडे उभारणे, बॅनर्स, कापडी फलक , पोस्टर्स लावणे, नोटीसा चिटकविणे , 
घोषणा लिहणे , कमान , पताका , कट आउट लावणे किंवा चिन्हे वापरतात , त्यामुळे अनेक वेळा दो - या , काठ्या व तत्सम भाग रस्त्यावर आडवा 
येऊन रहदारीस अडथळा होतो . ज्याअर्थी प्रचाराचे कालावधीत अशा किरकोळ कारणावरून वाद निर्माण होऊन पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोषाचे 
वातावरण तयार होते, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकतो. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी , ‘ विवेक फणसळकर , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर, सन १९ ५१ चा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम 
३३(१ ) ( प ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ -१ 
ठाणे अंतर्गत डायघर पो.स्टे . हद्दीतील नारीवली, दहिसर , पिंपरी, वाकळण , नागाव या ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात निवडणुकीच्या अनुषंगाने जनजीवन 
सुरळीत राहण्यासाठी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी तसेच कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन सामाजिक तेढ 
निर्माण होऊ नये म्हणुन रहदारीस अडथळा होईल किंवा उजेड व हवा निर्वेधपणे येण्यास प्रतिबंध होईल अशा रितीने कोणत्याही सार्वजनिक रस्ता 
सार्वजनिक जागेवर बॅनर्स लावणे , फलक लावणे, खांबावर झेंडे लावणे यांस प्रतिबंध करीत आहे . 

सदर ग्रामपंचायत निवडणूकीचे काळात कोणत्याही उमेदवाराने खाजगी इमारत अथवा आवारात पोस्टर्स, झेंडे, बॅनर्स , कापडी फलक लावणे 
नोटीसा चिटकविणे, घोषणा लिहिणे इत्यादीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम जागा मालकाची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. 
अशी लेखी परवानगी संबंधित पोलीस स्टेशनला दाखवून पोलिसांचा ना हरकत दाखला घेणेदेखील बंधनकारक राहील . अशारितीने खाजगी जागेवर 
लावलेले बॅनर्स, पोस्टर्स इत्यादीमुळे रहदारीस अडथळा होणार नाही व उजेड हवा अडवली जाणार नाही हे पाहणे त्या उमेदवाराला बंधनकारक 
राहील . 

मी , सूचना देतो की, सदरहू आदेशाच्या प्रती निवडणूक कार्यक्षेत्रात सहज दिसणा- या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून ध्वनीक्षेपकाद्वारे सदर आदेश 
प्रसारित करावा व तशा नोंदी घेण्यात याव्यात . 

सदर मनाई आदेश दिनांक ६ मार्च २०२० रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ३० मार्च २०२० रोजी २४-०० वा . पावेतो लागू राहील. सदर मनाई 
आदेशाचा भंग करणा- या विरूद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. 


सदर आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०२० रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी जारी केलेला आहे. 


ठाणे, 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


दिनांक ५ मार्च २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४( २) अन्वयेचा मनाई आदेश 
( १) राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ/ ग्रापंनि-२०२० /प्र.क्र .०१ / का -८ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० . 

आदेश 
क्रमांक विशा / ग्रापंनि /निवडणूक / मनाई आदेश / २३ / २०२०. - ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक १ मधील अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र 
राज्य निवडणूक आयोगाने, एप्रिल, २०२० ते जून, २०२० या कालावधीमध्ये मुदत संपणा- या व नव्याने स्थापित सुमारे १५७० ग्रामपंचायतींच्या 
सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता संगणकीकृत पद्धतीने राबविण्यात यावयाच्या प्रत्यक्ष निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयातील पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ -१ ठाणे अंतर्गत डायघर पो.स्टे. हद्दीतील नारीवली, दहिसर, पिंपरी, वाकळण , नागाव या 
ग्रामपंचायतींकरिता सार्वत्रिक / पोटनिवडणुका होणार आहेत . सदर निवडणुकीची नामनिर्देशन प्रक्रिया डायघर पोलीस स्टेशन हद्दीतील मंडळ 
अधिकारी, दहिसर कार्यालय, कल्याण फाटा येथे होणार आहे. तसेच ठाणे ग्रामिण पोलीस अधीक्षक परिक्षेत्र अंतर्गत गणेशपुरी पोलीस स्टेशन मधील 
झिडके , असनोली ग्रामपंचायत व भिवंडी तालुका पोलीस स्टेशन अंतर्गत लाखीवली ग्रामपंचायत अशा ग्रामपंचायतींची नामनिर्देशन प्रक्रीया ठाणे 
पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ-२ , भिवंडी अंतर्गत शांतीनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील तहसिलदार कार्यालय, भिवंडी येथे होणार आहे. 

आदर्श आचारसंहिता दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० रोजीपासून लागू झालेली आहे. दिनांक ६ मार्च २०२० ते दिनांक १३ मार्च २०२० दरम्यान 
नामनिर्देशन स्विकारणे, तसेच दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी नामनिर्देशन पत्राची छाननी होऊन दिनांक १८ मार्च २०२० रोजी उमेदवारी मागे घेण्याची 
अंतिम तारीख, निवडणूक चिन्ह वाटप, उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे इ. कामकाज होणार आहे. दिनांक २९ मार्च २०२० रोजी मतदान होणार 
असुन दिनांक ३० मार्च २०२० रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. 

अशावेळी ठाणे पोलीस आयुक्तालय हद्दीत ग्रामपंचायत निवडणुकीकरिता नामनिर्देशन पत्रे स्विकारण्याच्या ठिकाणी निवडणूक संबंधाने राजकीय 
पक्ष आपआपले शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी, नामनिर्देशन पत्र दाखल करते वेळेस मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येण्याची शक्यता आहे . सदर ठिकाणांच्या 
प्रांगणात कॉर्नर मिटींग, सभा , पत्रकार परिषद , इत्यादीसारखे कार्यक्रम निवडणूक संबंधाने घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे निवडणूक 
प्रक्रियेमध्ये अडथळा येवून सदर ठिकाणची शांतता भंग होण्याची दाट शक्यता आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे ; 
त्याअर्थी, “ मी , विवेक फणसळकर , पोलीस 

आयुक्त , 

मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार ग्रामपंचायत निवडणुकीकरिता नामनिर्देशन दाखल करण्यात येणा- या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील परिसरात उमेदवाराचे 
समर्थक , कोणत्याही पक्षाचे पदाधिकारी / संघटनेचे पदाधिकारी / कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी यांना निवडणूक संबंधाने सभा / बैठक / पत्रकार परिषद आदी 
कार्यक्रम घेण्यास प्रतिबंध करीत आहे . त्याचप्रमाणे नामनिर्देशन अर्ज दाखल करणा- या उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवार व 
त्याच्या सोबत ४ व्यक्ती यांनाच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास 
येणा- या उमेदवारास नमुद ठिकाणच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील परिसरामध्ये फक्त तीन वाहने आणण्याची परवानगी देण्यात येत 
असून 

तीन पेक्षा अधिक वाहने सदर कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात आणण्यास प्रतिबंध घालण्यात येत आहे. 
वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीविरूद्ध भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ अन्वये कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश दिनांक ६ मार्च २०२० रोजी ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १८ मार्च २०२० रोजी २४-०० वा . पर्यत अंमलात राहील . 

सदर आदेश शासकीय कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना तसेच शासकीय/निमशासकीय, निवडणुक कामाशी संबंधित 
शासकीय /निमशासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू होणार नाही. 


१ 


ठाणे शहर , 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ५ मार्च २०२० रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे . 


ठाणे, 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे 

शहर . 


दिनांक ५ मार्च २०२० . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHANMUMBAI 


Order 


No. CP /XI(6 )/A.P./701(05 )/2020.- Whereas, based on the information received from various 
sources, it is apprehended that there is like hood of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account. AND , 
it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly 
of five or more persons for prevention of breach of peace , disturbance to public tranquility and danger 
to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the 
control of Commissioner of Police , Brihanmumbai. 

Now , therefore , I, Pranaya Ashok , Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub- section (3 ) of section 37 read with sub - section (2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the 
period commencing from 00-01 hours on 11th March 2020 and ending at 24-00 hours on 25th March 
2020 through the City of Brihanmumbai.— 

(i) Any assembly of five or more persons ; 
( ii) Any procession of any persons ; and 
( iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 
The prohibition contained in the order exempted for : 

(a ) Marriage ceremony and matrimonial functions etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places . 
( c ) Statutory meeting of companies of clubs , co - operative societies and other societies and 

associations. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs , co-operative societies and other societies and 

associations to transact their normal business. 
(e ) Assemblies in or about Cinema houses , theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be. 
(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions. 
(g ) Assemblies in or about schools , colleges and other educational institutions for academic 

activities . 
(h ) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade , business and callings . 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police, Brihanmumbai and their supervisory officers. 

Notwithstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned , - 
(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed as if this order had not expired . 
I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihanmumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous part public of places , courts, Government offices, and by proclaiming the 
same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available . 

Given under my hand and seal on 4th March 2020 . 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations ), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 
BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 

Order 
No. CP /RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 2020-05 . — Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. 
I , Ravindra Sengaonkar, Commissioner of Police , Railways, Mumbai in exercise of the power 
conferred upon me under sub - sections ( 1 ), ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police 
Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai 
Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 7th March 2020 to 
24-00 hours of 21st March 2020 . 

1. (a ) The carrying of arms, cudgels , swords , spears, bludgeons, unlicensed gun , knives, 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical 
harms (violence ). Save for such firearms where license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 


(b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
(c) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments 

or means of casting or impelling missiles . 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries, singing of song, playing of music . 

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols , play cards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to 
over -throw the State . 
2 . 

If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government. 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, 
to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 34 , feet. 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone, as well as 
publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 3rd March 2020 . 


Mumbai, 
dated the 3rd March 2020 . 


RAVINDRA SENGAONKAR , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२०/ फाल्गुन २२-२८ , शके १ ९ ४१ 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), मेट्रो सेंटर क्र . ३, पनवेल यांजकडून 

कलम ४ ची अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक भूसं / कात -३/ वहाळ / २०२०. - ज्याअर्थी, खाली दर्शविलेल्या अनुसूचीप्रमाणे संपादन संस्था सिडको हि नवी मुंबई प्रकल्पासाठी 
जमिन संपादन करू इच्छिते ; 

ज्याअर्थी, भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या प्रकरण 
दोन प्रमाणे समुचित शासनास सामाजिक आघात व सार्वजनिक प्रयोजन निर्धारित करण्याबाबत प्राथमिक अन्वेषण करणे गरजेचे आहे ; 

ज्याअर्थी, उपरोक्त कायद्याचे कलम ४ चे पोट- कलम ( १) अन्वये समुचित शासन बाधित क्षेत्रातील ग्रामस्तरावरील किंवा प्रभाग 
स्तरावरील संबंधित पंचायतीशी, नगरपालिकेशी किंवा यथास्थिती महानगरपालिकेशी विचारविनिमय करील आणि अधिसूचनेद्वारे अशा शासनाद्वारे 
विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने व अशा तारखेस , त्यांच्याशी विचारविनिमय करून सामाजिक आघात निर्धारण अभ्यास करील ; 

उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट - कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी, रायगड यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले 
आहे. आणि कलम ३ चे पोट - कलम ( ग) नुसार जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन ), मेट्रो सेंटर क्र . ३, पनवेल यांना प्राधिकृत केलेले आहे. 

त्यामुळे उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्र . ३, पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , बाधित क्षेत्रामध्ये 
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील तरतुदींप्रमाणे दिनांक 
२२ ऑक्टोबर २०१९ पासून Socio Quest Solution, ता . पनवेल , जि . रायगड यांनी सामाजिक आघात निर्धारण (SLA) अभ्यासाची 
कार्यवाही सुरू करावी. 

अनुसूची 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव मौजे वहाळ , तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर 

हिस्सा नंबर अधिसूचित क्षेत्र 

संपादनासाठी प्रस्तावित 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


. 


२२३ 


१ 


०.३५.० 


०.१२.० 


१ 

२ 


२२३ 


mo 


०.०६.० 


०.०६.० 


३ 


२२७ 


१ 


०.१५.० 


०.१५.० 


४ 


२ ९ ६ 


५ 


०.११.७ 


०.११.७ 


५ 


३२८ 


०.१२.० 


०.१२.० 


एकूण 


०.५६.७ 


पनवेल , 
दिनांक २ मार्च २०२० . 


डॉ . दीपा भोसले, 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
मेट्रो सेंटर क्र . ३, पनवेल. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 
BY THE DEPUTY COLLECTOR (LAND ACQUISITION ) 

METRO CENTER NO . 3 , PANVEL 


NOTIFICATION U / S 4 OF 


THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
Act , 2013 . 


Whereas, the appropriate Government intends to acquire the land described in schedule 
given below for New Mumbai Project for CIDCO ; 

Whereas , according to Chapter II of the Right to Fair Compensation and Transparency in 
Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter the said Act) it is 
necessary for the appropriate Government to make preliminary investigation for determination 
of social impact and public purpose ; and 

Whereas, according to sub - section ( 1 ) of section 4 of the said act a notification for consultation 
with the concerned panchayat, Municipality of Municipal Corporation , as the case may be in the 
affected area and in the manner and date the social impact assessment (hereinafter the uSIAu ) is 
to be conducted ; and 

According to sub- section (e ) of section 3 of the said act . The Collector of Raigad District is 
notified as the appropriate Government. And according to Sub - Section (g ) of section 3 ; Collector 
has appointed Deputy Collector (Land Acquisition ) Metro Center No. 3, Panvel to perform the 
function of Collector . 


Hence , The Deputy Collector (Land Acquisition ) Metro Center No. 3 , Panvel , District Raigad 
hereby notifies that the process of SIA shall be intiated from 22nd October 2019 by Socio Quest 
Solutions, Panvel, Dist . Raigad in the affected area . In the manner prescribed in the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ; 


Schedule 


Description of Land 
Name of the village Vahal, Taluka Panvel , District Raigad 


Serial No. 


Survey No. 


Hissa No. 


Notified Area 


Area 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


1 


223 


1 


0.35.0 


0.35.0 


2 


223 


3 


0.06.0 


0.06.0 


3 


227 


1 


0.15.0 


0.15.0 


4 


296 


UT 


0.11.7 


0.11.7 


5 


328 


0.12.0 


0.12.0 


Total 


0.56.7 


DR. DEEPA BHOSALE , 


Panvel, 
dated the 2nd March 2020 . 


Deputy Collector (Land Acquisition ) 

Metro Center No. 3 , Panvel. 


STT Tot ( ool.fa.g.) — ? 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन / कार्या-१ / भातसा-मुमरी धरण / २०२०.- महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९९९ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , विभागीय 

आयुक्त , कोंकण विभाग , याद्वारे ठाणे 
जिल्ह्याच्या शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्प अंतर्गत मुमरी प्रकल्प सारंगपुरी प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट-कलम ( ४ ), 
खंड ( अ ) च्या तरतुदीच्या अनुरोधाने उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होतील , त्या प्रकल्पाच्या, संबंधात , याद्वारे 

( अ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित किंवा लाभकारी परिमंडलामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावे किंवा क्षेत्र खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट 
करीत आहे : 


( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अनुक्रमांक 


गावाचे नाव 


तालुक्याचे व जिल्ह्याचे नाव 


बाधित परिमंडळाखालील 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


शहापूर , 

जि . ठाणे 


६३.५५ ९ 


१ 

२ 


११७.२४७ 


सारंगपुरी 
कोठारे 
साकडबाव ( जुनवणी) 
खैरे 


ev 


शहापूर , जि . ठाणे 
शहापूर, जि . ठाणे 
शहापूर , जि . ठाणे 


१०.४५५ 


४ 


४१.४६७ 


एकूण 


२३२.७२८ 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे : 


अनुक्रमांक 


गावाचे नाव 


तालुक्याचे व जिल्ह्याचे नाव 


लाभ मिळालेल्या परिमंडळा 


खालील क्षेत्र ( हे . आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


शहापूर , 

जि . ठाणे 


४० 


साजिवली 
सारंगपुरी 


२ 


शहापूर , जि . ठाणे 


४२१ 


३ 


साठगाव 


९ ४ 


शहापूर , 

जि . ठाणे 
शहापूर , 

जि . ठाणे 


४ 


७० 


शहापूर , जि . ठाणे 


३४३ 


खुटाडी 
शिलोत्तर 
धसई 
शेलवली 


کبکی 


१४६ 


७ 


शहापूर , 

जि . ठाणे 
शहापूर , 

जि . ठाणे 
शहापूर , 

जि . ठाणे 


५३ 


८ 


सापगाव 


१७५ 


९ 


शहापूर , जि . ठाणे 


२ ९ १ 


१० 


६५ 


११ 


शहापूर , 

जि . ठाणे 
शहापूर , 

जि . ठाणे 
शहापूर , 

जि . ठाणे 


४०२ 


१२ 


४० 


१३ 


खुटघर 
अंदाड 
नडगांव 

आंबिवली 
शेरे 
शेई 
अंबर्जे 
वेहेळे 
गेरसे 


शहापूर, जि . ठाणे 


२०० 


१४ 


१२० 


१५ 


४० 


शहापूर , 

जि . ठाणे 
शहापूर , 

जि . ठाणे 
कल्याण , 

जि . ठाणे 
कल्याण , 

जि . ठाणे 


१६ 


१२० 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १९ ४१ 


१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१८ 


११० 


१ ९ 


१०० 


कोसले 
पळसोली 
उशीद 
उतने 


२० 


११० 


२१ 


१६० 


२२ 


१४० 


२३ 


८० 


२४ 


८० 


२५ 


२६५ 


राया 
ओझर्ली 
गुखली 
निंबवली 
वासुंद्री 
सांगार्डे 


२६ 


२०० 


२७ 


१८० 


२८ 


२३० 


२ ९ 


कासगाव 


२६० 


३० 


हिव 


३१ 


रास 


९ ० 


कल्याण , 

जि . ठाणे 
कल्याण , जि . ठाणे 
कल्याण, 

जि . ठाणे 
कल्याण , जि . ठाणे 
कल्याण , 

जि . ठाणे 
कल्याण, 

जि . ठाणे 
कल्याण, 

जि . ठाणे 
कल्याण, जि . ठाणे 
कल्याण , 

जि . ठाणे 
कल्याण , जि . ठाणे 
कल्याण, जि . ठाणे 
शहापूर , जि . ठाणे 
शहापूर , जि . ठाणे 
शहापूर , जि . ठाणे 
कल्याण, जि . ठाणे 
कल्याण, जि . ठाणे 
कल्याण , 

जि . ठाणे 
कल्याण, जि . ठाणे 
कल्याण , जि . ठाणे 
कल्याण, जि . ठाणे 
कल्याण , 

जि . ठाणे 
कल्याण , जि . ठाणे 
कल्याण, जि . ठाणे 
कल्याण, जि . ठाणे 
कल्याण , 

जि . ठाणे 
शहापूर , जि . ठाणे 
शहापूर , जि . ठाणे 

जि . ठाणे 


३२ 


वावेघर 


१५० 


३३ 


२३० 


दानबाव 
फळेगाव 


३४ 


३५० 


३५ 


३०० 


३६ 


नडगाव 
आंबिवलीतर्फे 
मोस 


७० 


३७ 


८० 


३८ 


६० 


३ ९ 


८० 


४० 


वालकस 
बेरे 
आरळे 
खडवली 
चिंचवली 


२० 


४१ 


१४० 


४२ 


१० 


४३ 


मढ 


३० 


४४ 


हाळ 


२५ 


४५ 


सरलांबे 


शहापूर , 


४० 


एकूण 


६३ ९ ० 


( ब) वरील परिच्छेद ( अ) मधील ( एक ) आणि (दोन) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राला किंवा त्याच्या 
भागाला लागू असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला 
तात्पुरते लागू होतील . मात्र संबंधित परिमंडलातील त्यांच्या एकूण धारण जमिनीचे क्षेत्र ३.२३.० हेक्टर पेक्षा ( ८ एकर) पेक्षा कमी असता कामा नये. 
विभागीय 

आयुक्त , कोंकण विभाग असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून, बाधित किंवा लाभ 
मिळालेल्या परिमंडलातील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी, आणि गावाच्या चावडीवर आणि कोणतीही ग्रामपंचायत असल्यास पंचायतीच्या 
कार्यालयात आणि तहसीलदार , प्रकल्प अधिकारी , जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग यांचे कार्यालयात तसेच प्रकल्प 
संस्थेच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून ठाणे जिल्हाधिका- यांकडून प्रसिद्ध करण्यात येईल किंवा 
प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल . 


शिवाजी दौंड , 


विभागीय आयुक्त , 


नवी मुंबई, 
दिनांक ५ मार्च २०२० . 


कोंकण विभाग. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 


- 


3. 


~ 


. 


क्रमांक पोआ/ नमुं / वि.शा./ म.आ / २९६ / २०२० . – ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचेहद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय 
पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान 
दिनांक २६ जानेवारी २०२० रोजी प्रजासत्ताक दिन , ( गणराज्य ), दिनांक २८ जानेवारी २०२० रोजी श्री . गणेश जयंती, ( माघी गणपती ), लाला 
लजपतराय जयंती, दिनांक ३० जानेवारी २०२० रोजी महात्मा गांधी पुण्यतिथी, हुतात्मा दिन, असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक २६ जानेवारी २०२० रोजीचे ००-०१ वा . पासुन ते 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे २४.०० वा. पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७(१) व (३ ) चा अंमल जारी 
करणे आवश्यक आहे 
२ . ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था 

राखणेकामी 

महाराष्ट्र 

पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

३. त्याअर्थी, मी , सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व (३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २६ जानेवारी २०२० रोजीचे००-०१ वा . पासून ते दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत 
१५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या , बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी -विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढा- यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट -कलम (३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


. 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल. 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशीदिलेला आहे . 


सुरेश मेंगडे, 


नवी मुंबई, 


पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा, नवी मुंबई. 


दिनांक २२ जानेवारी २०२० . 


१३ 


. 


~ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १ ९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पोआ/ नमुं / वि.शा./ म.आ / ५२३/ २०२०.- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय 
पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . दरम्यान 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० रोजी श्री गजानन महाराज प्रकट दिन ( शेगांव), दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी रामनवमी / वासुदेव बळवंत फडके , 
पुण्यतिथी , दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२० रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ( तारखेप्रमाणे), दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२० रोजी महाशिवरात्री असे 
सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत . नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक १० 
फेब्रुवारी २०२० रोजीचे ००-०१ वा . ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 
१९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

३. त्याअर्थी, मी , सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत 
१५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढा- यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट -कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


. 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल. 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२० . 


~ 


सुरेश मेंगडे, 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , 

नवी मुंबई. 


१४ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १९ ४१ 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांचे कार्यालय, रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले (१) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१)( ३). 

( २) पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांजकडील पत्र जा.क्र . जिविशा/ ५५३१ / २०२०, दिनांक २० फेब्रुवारी २०२० . 


आदेश 
क्रमांक उचिशा/पोल -२/ म.आ. / का.वि.२१२ / २०२०.- ज्याअर्थी, वाचले अ.क्र . २ नुसार कळविले आहे की , रत्नागिरी जिल्ह्यात दिनांक 
२८ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक १० मार्च २०२० या कालावधीत शिमगोत्सव साजरा होणार आहे ; 

त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पीरलोटे , ता . खेड येथे तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रास्ता रोको आंदोलन 
करून तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे खेड तालुका व आजूबाजूच्या परिसरात 
तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे ; 

जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होवू नये याकरिता त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . रत्नागिरी जिल्ह्यात 
पारंपारीक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादा विरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू-संपादनाचे काम चालू असून, त्याकरिता देखील 
काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी 
त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा/ ५५३१/ २०२०, दिनांक २० फेब्रुवारी २०२० अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम 
३७(१)( ३ ) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे ही बाब माझे निदर्शनास आणून दिली आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी ,मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१)( ३ ) ( सन १९ ५१ चा कायदा २२ ) नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० रोजी ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १० मार्च २०२० रोजी 
२४-०० वा . पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)(३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे , तलवारी, बंदूका, सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 

फिरणे . 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे . 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवाजिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. 
( इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे . 

( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत. 

( १) अंत्ययात्रा. 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण , शासकीय कार्यक्रम इ. 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतर उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
होणार नाही . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिला. 


दत्तात्रय भडकवाड, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १९ ४१ 


१५ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSION JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./452/2020.- Granted commutted leave ex -post- facto , for 2 days on 6th February 
2020 and 7th February 2020 to Shri A. M. Phadatare , Civil Judge (Senior Division ) and Chief 
Judicial Magistrate , Sindhudurg . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri A. M. Phadatare is reposted as Civil Judge (Senior Division ) and 
Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg . 


Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981, 
Shri A. M. Phadatare would have been continued to an officiate as Civil Judge (Senior Division ) and 
Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri A. M. Phadatare . Civil Judge (Senior Division ) and 
Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg , the administrative charge of the Court of the Chief Judicial 
Magistrate, Sindhudurg and the charge of the Court of the Civil Judge (Senior Division ) 
Sindhudurg was already kept with Smt. V. A. Patravale , Ad -hoc District Judge - 1 and Assistant 
Sessions Judge , Sindhudurg and the charge of the remand work and urgent criminal matters of 
the Court of the Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg was already kept with Shri S. B. Patil, 
Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Kudal. 


The Civil Judge ( Senior Division ) and Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg is directed to submit 
joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 11th February 2020 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १९ ४१ 
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./566/2020.— Shri D. B. Mhalatkar , Secretary , District Legal Services Authority, 
Sindhudurg is granted earned leave for 3 days from 27th February 2020 to 29th February 2020 
with permission to suffix holiday on 1st March 2020 and to leave headquarters from 27th February 
2020 O.H. to 2nd March 2020 B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri D. B.Mhalatkar, is reposted as Secretary , District Legal Services Authority , 
Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981, 
Shri D. B. Mhalatkar, would have been continued to an officiate as Secretary , District Legal Services 
Authority , Sindhudurg had he not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of Shri D. B. Mhalatkar , Secretary , District Legal Services 
Authority , Sindhudurg the charge of the Office of the Secretary , District Legal Services Authority , 
Sindhudurg shall remain with Shri A. M. Phadatare, Civil Judge ( Senior Division ) and Chief 
Judicial Magistrate , Sindhudurg . 

The Secretary , District Legal Services Authority, Sindhudurg is directed to submit joining report to 
this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 26th February 2020 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./565/2020 . In view of application referred to at Sr. No. 2 above earned leave for 5 days 
i.e. from 28th February 2020 to 3rd March 2020 already granted to Shri B. B. Chouhan , Civil Judge 
( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Malvan vide Office Order referred to at Sr. No. 1 
above, is hereby cancelled . 


Inform concerned accordingly . 


Sindhudurg , 
dated the 26th February 2020 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ १४२९ /२०२०.- श्रीमती एफ . एफ . ईराणी, दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर उरण , यांची दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०२० अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे . 


अलिबाग , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२० . 


विभा . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक रा . अ ./ १३५३/ २०२०.- श्री. के. के. घुले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल, यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० ते 
१५ फेब्रुवारी २०२० अशी २ दिवसांची परावर्तीत रजा, पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री . के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . के . के . घुले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती . एस . एस. पानसरे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


अलिबाग , 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० . 


विभा प्र. इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./१६१३ /२०२०.- श्री . के. के. घुले , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक २ मार्च २०२० ते दिनांक ४ मार्च 
२०२० अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक १ मार्च २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडून , दिनांक २ मार्च २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ५ मार्च २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . के . के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . के. के. घुले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढण्यात यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . पानसरे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक २ मार्च २०२० . 


विभा प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./१६१२/ २०२०.- श्री . अ. अ. पांडे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांची दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक 
२ ९ फेब्रुवारी २०२० अशी ४ दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . अ. अ. पांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री. अ. अ. पांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . अ. अ. पांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. एस . सोनवलकर , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


- 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


अलिबाग , 
दिनांक २ मार्च २०१ ९ . 


. 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ १६१४ / २०२०.- श्री . व्ही . एस . धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , खालापूर यांची दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० ते 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० अशी ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. व्ही . एस. धोंडगे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , खालापूर येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . व्ही . एस. धोंडगे, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . व्ही. एस . धोंडगे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एम . गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , खालापूर यांजकडे राहील. 


. 


विभा प्र . 


अलिबाग , 
दिनांक २९ फेब्रुवारी २०२० . 


इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ ./ १६१० / २०२०.- श्रीमती एम. ए. आनंद , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पनवेल, जिल्हा रायगड यांची शासन 
निर्णय क्र . संकिर्ण-२०१७/ प्र.क्र .२५ / सेवा -६ , मंत्रालय, मुंबई दिनांक २३ जुलै २०१८ व मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडील पत्र क्र . Rule/ 
P1604/ 2018/ 163, dated the 21st August 2018 अन्वये दिनांक ९ मार्च २०२० ते १८ एप्रिल २०२० या कालावधीतील ४१ दिवसांची 
बालसंगोपन रजा, पुढील दिनांक १९ एप्रिल २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक ९ मार्च २०२० रोजी का . वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २० एप्रिल 
२०२० रोजी का . वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एम . ए . आनंद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , पनवेल, जिल्हा रायगड 
येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधीलनियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . ए. आनंद, ह्या जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पनवेल, जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एम. ए. आनंद , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर. जी . अस्मर , जिल्हा न्यायाधीश १ , पनवेल, जिल्हा रायगड यांजकडे राहील. 
उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 
सदरहु रजेची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांच्या सेवापुस्तकात ठेवण्यात यावी . 


अलिबाग , 
दिनांक २ मार्च २०२० . 


विभा प्र. इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / १२ ९९ / सन २०२०. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे तसेच, रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिका- यांचे 

शिल्लक 

अर्जित / परिवर्तीत 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

रजा 

दिनांक 


रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय 

सोडणेचा 
कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


eu 


( ४ ) 


१ 


१३४ 


श्री . गॅ. जो . श्रीसुंदर , 
दिवाणी न्यायाधीश, 


दिवस 
परिवर्तीत 


दिनांक २५ फेब्रुवारी 
२०२० ते ६ मार्च 
२०२० रोजीची अकरा 
दिवस परिवर्तीत रजा . 


दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२० 
चे कार्या. वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक ७ मार्च २०२० चे 
कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


श्री . डि . एल . निकम , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ , 
व सहा. सत्र न्यायाधीश , 
खेड. 


व . स्तर , 


खेड. 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच, वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिका-याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर, ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका- यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० . 


ला . द . बिले , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी. 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२/ १२८० / सन २०१९. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे तसेच, रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिका- यांचे 

शिल्लक 

अर्जित / परिवर्तीत 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

रजा 

दिनांक 


रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय 

सोडणेचा 
कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . उ. सा . जाधव , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, दापोली. 


दिवस 
अर्जित 


दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० दिनांक १ मार्च २०२० 
ते २ ९ फेब्रुवारी २०२० ची सुट्टी. दिनांक २५ 
पर्यंत चार दिवस फेब्रुवारी २०२० रोजीचे 

वेळेनंतर 

पासून 
ते दिनांक २ मार्च २०२० 
रोजीचे का . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


श्रीमती व्ही . व्ही . 
पाटील, दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग -१, दापोली तसेच 


रजा . 


अर्जित रजा. 


कार्या. 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१ , दापोली, यांचे पदभारासह पदभार ठेवणेत येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच, वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचेपदावर पर्यायी अधिका-याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर, ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच, त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका- यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२० . 


ला . द. बिले, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था (मुंबई विभाग) झो.पु.प्रा ., 
रत्नागिरी यांजकडून 

मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी ) / अजीआर/ ( ओ) / १४८८ / ( ओ) / सन 

क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस /कार्यासन-१ /टे.सी.४ / सन २०२०. 
२०२०. - या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , स्वस्तिक 
शेळी, मेंढी पालन सहकारी संस्था मर्या., रत्नागिरी, ता . जि . रत्नागिरी 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था (मुंबई विभाग ), झोपडपट्टी पुनर्वसन 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० [ सन १९ ६१ प्राधिकरण , मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी 
मधील नियम १० (१)] अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था प्रमाणपत्र, राज शिवगंगा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस.नं. 
असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” आहे. 

६ ( पार्ट ) ऑफ व्हिलेज मालवणी, मालाड ( पश्चिम ), 

मुंबई ४०० ०९ ५, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
सु . रा. कांबळे , 

१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम २४ ) ९ (१ ) अन्वये नोंदणी 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए. / एच.एस.जी./ टी.सी./ १३०५४ / सन 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० . सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी . २०२०, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 

अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, 
रत्नागिरी यांजकडून 

१९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून 

उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले 
अधिसूचना 

आहे . 
क्रमांक आरटीजी /( आरटीजी) / अजीआर / ( ओ)/ १४८ ९ / ( ओ)/ सन 

मो . अ . आरिफ , 
२०२०. - या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , निर्मळ 

कुक्कुट मुंबई , 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
पालन सहकारी संस्था मर्या. , रत्नागिरी , ता . जि . रत्नागिरी, ही संस्था 

दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२०. 

(मुंबई विभाग), 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० [ सन १९ ६१ मधील 

झो . पु. प्रा ., मुंबई . 
नियम १० (१)] अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था आहे . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 


" 


रत्नागिरी , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२०. 


सु . रा . कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , वसई यांजकडून 


अंतरिम आदेश 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिर/ आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी/ (टीसी) / ३३१० / 
२०१९ -२० / सन २०२०.– प्रमाणपत्र देण्यात येते की इमाद रो हाऊस 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था लि ., मिरजोळे , रत्नागिरी, ता . जि . 
रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी)/ एचएसजी /( टीसी) / 
३३१० / २०१९ -२० / सन २०२० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी " आहे. 


. 


क्रमांक उपनि / वसई / बी -१/मिठागार / अवसायन कलम १०२ / १२२४ / 
सन २०२०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१०२( १) ( ब) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, योगेश 
रं . देसाई , उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई , मिठागर कामगार 
सहकारी संस्था लि ., मु . पो . जुचंद्र, ता . वसई, जि . पालघर, या 
संस्थेच्या अवसायनाचे अंतरिम आदेश पारित करून अवसायकपदी 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ (१) नुसार श्री . माणिक पां . गोवारी, 
सेवानिवृत्त सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांची नियुक्ती करीत 
आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी माझे स्वाक्षरी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


~ 


रत्नागिरी , 
दिनांक ६ जानेवारी २०२० . 


एस . एम . पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


. 


वसई ( प .) , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२० . 


योगेश रं . देसाई, 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , वसई. 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी/ ( आरटीजी)/ एचएसजी/ (टीसी) / ३३११ / 
सन २०२०.– प्रमाणपत्र देण्यात येते की , शान्ती दर्शन सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., सौभाग्यनगर , नाचणे, साळवी स्टॉप, रत्नागिरी, 
ता . जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी)/ एचएसजी / 
( टीसी)/ ३३११ / २०१९-२०/ सन २०२० , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी " संस्था आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी / ( आरटीजी )/ एचएसजी / (टीसी) / ३३०४ / 
सन २०१९. – प्रमाणपत्र देण्यात येते की, साईधाम सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या., मधलीवाडी, मिरजोळे , रत्नागिरी, ता . जि . रत्नागिरी , 
नोंदणी क्रमांक आरटीजी /( आरटीजी) /एचएसजी /( टीसी) / ३३०४ / २०१९ 
२० / सन २०१ ९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
भाडेकरू सहभागीदारी " संस्था आहे . 


" 


असून उप वर्गीकरण 


" 


“ 


रत्नागिरी , 
दिनांक ७ जानेवारी २०२० . 


एस . एम . पाटील, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 

एस . एम . पाटील , 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ . 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी / ( आरटीजी )/ एचएसजी /( टीसी) / ३३०३ / 
सन २०१ ९.- प्रमाणपत्र देण्यात येते की , शान्तीनाथ प्लाझा सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., नवीन भाजीमार्केट जवळ , डॉ . बा . ना . 
सावंतरोड , रत्नागिरी , ता . जि . रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी / 
( आरटीजी) / एचएसजी/ (टीसी) / ३३०३ / २०१९-२० / सन २०१९ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी " संस्था आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी / ( आरटीजी) / एचएसजी /(टीसी) / ३३०७, 
सन २०१९.- प्रमाणपत्र देण्यात येते की , आदिनाथ तारांगण सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., शिवाजीनगर , रत्नागिरी, ता . जि . रत्नागिरी , 
नोंदणी क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी) / एचएसजी /( टीसी) / ३३०७ / २०१ ९ 
२० / सन २०१९ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था आहे . 


“ 


" 


" 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ . 


एस . एम . पाटील , 
सहायक निबंधक , 

रत्नागिरी . 


सहकारी संस्था , 


रत्नागिरी , 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


एस . एम . पाटील , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 


. 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी /( आरटीजी )/ एचएसजी /( टीसी) / ३३०५ / 
सन २०१ ९.- प्रमाणपत्र देण्यात येते की , मनहा रेसिडेन्सी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था, मर्या., जेलरोड , रत्नागिरी , ता . जि . रत्नागिरी , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
भाडेकरू सहभागीदारी " आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी /( आरटीजी) / एचएसजी/ (टीसी) / ३३०८ / 
सन २०१९.- प्रमाणपत्र देण्यात येते की , अरिहंत सिटी प्राईड मजेंटा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., शिवाजीनगर , रत्नागिरी, ता . जि . 
रत्नागिरी, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
भाडेकरू सहभागीदारी " आहे. 


" 


असून उप वर्गीकरण 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


रत्नागिरी , 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ . 


एस . एम. पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१ ९ . 


एस . एम . पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी /( आरटीजी) / एचएसजी / (टीसी) / ३३०६ / 
सन २०१ ९.– प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्री महालक्ष्मी संकुल 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., शांतीनगर , रत्नागिरी, ता . जि . 
रत्नागिरी, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी " आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी/ ( आरटीजी )/ एचएसजी /(टीसी)/ ३३०९ / 
सन २०१९.- प्रमाणपत्र देण्यात येते की , शुक्राना अपार्टमेंट सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., राजापूरकर कॉलनी, उद्यमनगर , रत्नागिरी , 
ता . जि . रत्नागिरी, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी आहे . 


" 


“ 


रत्नागिरी , 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ . 


एस . एम . पाटील , 


रत्नागिरी, 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१ ९ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 


एस . एम . पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


२५ 


मसुदा आदेश 


ता ., 


मसुदा आदेश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून वरीलप्रमाणे नियुक्त व्यवस्थापक नियुक्त समिती सदस्यांची 

पुनरूज्जीवनबाबतचा मसुदा आदेश कायम केल्यानंतर एक महिन्याचे 

आत कमिटी सभा घेऊन समितीतील सदस्यांपैकी एक संस्थेचे 
क्रमांक अवसायक / प्रशा-१/ अव. संस्था / समर्थ सह. गृह . संस्था / चेअरमन व एक व्हाईस चेअरमन म्हणून विधीवत निवड केली 
पुनरूज्जीवनबाबत / १२४८ / सन २०२०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था पाहिजे. मसुदा आदेशातील अटींचे परिपालन करण्याची प्राथमिक 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम २४ ) चे कलम १ ९ 

जबाबदारी वरील पदाधिका- यांची राहील . संस्थेचे दप्तरी कामकाज 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारापरत्वे मी , शंकर पाटील, सहायक पाहण्यासाठी संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी असा आदेश देतो की , समर्थ कलम ७४ ( १ ) मधील पात्रता धारण करणा- या व्यक्तीची सचिव पदी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., टी . जी . शेट्ये नगर , उद्यमनगर , नियुक्ती करणे व त्यास निबंधक कार्यालयाची मान्यता घेणे संस्थेवर 
जि . रत्नागिरी या संस्थेच्या पुनरूज्जीवनास पुढील अटीस अधीन 

बंधनकारक राहील. 
राहून मंजुरी देत आहे . 

सदरचा मसुदा आदेश मी माझे शिक्क्यानिशी आज दिनांक 
( १ ) संस्थेच्या सदस्यांनी सदस्यांच्या सभासदांच्या गरजा उप २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिला आहे. 
विधीतील तरतुदीनुसार पुरविणेत याव्यात. 
( २) संस्थेचे दप्तरी कामकाज व ताळेबंदानुसार बँकेतील 

शंकर पाटील , 
सेव्हींग खाते - शेअर्स खाते यामधील रकमेव्यतिरिक्त कोणताही स्थावर 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अगर जंगम मालमत्ता नाही . 

रत्नागिरी. 
( ३ ) संस्थेच्या पुनर्रचनेनंतर किमान दोन वर्षांचा नफा वाटणी 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 
करता येणार नाही. मात्र दोन वर्षांनंतर विहीत टक्केवारीने राखीव 
निधी, बुडीत रकमा इत्यादी वर्ग केल्यानंतर शिल्लक नफा राहील्यास 
त्याचा विनियोग सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी , ता . 

क्रमांक अवसायक / प्रशा-१/ अव . संस्था / तवक्कल अपा. सह . 
जि . रत्नागिरी, यांच्या पूर्व संमतीने करणेत यावा. 

गृह. संस्था/ पुनरूज्जीवनबाबत / १४१ / सन २०१ ९. - महाराष्ट्र सहकारी 
( ४ ) संस्थेच्या राखीव निधीची गुंतवणूक सहकार कायद्यातील 

संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ ( सुधारणा २०१३ ) चे 
व उप विधीतील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

कलम १९ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारापरत्वे मी , शंकर पाटील , 
( ५ ) संस्थेचे लेखापरीक्षण करून घेऊन त्याचा दोष दुरूस्ती 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी असा आदेश देतो की , 
अहवाल विहीत मुदतीत सादर करावयाचा आहे . 

तवक्कल अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., भगवतीबंदर, 
( ६ ) पुर्नरचना करावयाच्या संदर्भात सादर केलेल्या पुढील 
पाच वर्षांच्या योजनेप्रमाणे कामकाज संस्थेने त्वरित सुरू करावयाचे 

पेठकिल्ला, ता ., जि . रत्नागिरी या संस्थेच्या पुनरूज्जीवनास पुढील 

अटीस अधीन राहून मंजुरी देत आहे. 
आहे. 

( १ ) संस्थेच्या सदस्यांनी सदस्यांच्या सभासदांच्या गरजा उप 
( ७ ) अवसायकांनी सुचविलेल्या व पुनर्रचना योजनेत नमूद 
केलेल्या संचालक समितीचा नामनिर्देशन कालावधी एक वर्षापुरता 

विधीतील तरतुदीनुसार पुरविणेत याव्यात. 

( २ ) संस्थेचे दप्तरी कामकाज व ताळेबंदानुसार बँकेतील 
राहील. सदरच्या मुदतीनंतर पुढील व्यवस्थापक, समितीने निवडणुकीची 

सेव्हींग खाते , शेअर्स खाते यामधील रकमेव्यतिरिक्त कोणताही 
कार्यवाही संस्थेने सहकारी कायदा , कानु व उप विधीतील तरतुदीनुसार 

स्थावर अगर जंगम मालमत्ता नाही . 
करणे संस्थेवर बंधनकारक आहे. समिती सदस्यांची नावे पुढीलप्रमाणे 

( ३ ) संस्थेच्या पुनर्रचनेनंतर किमान दोन वर्षांचा नफा वाटणी 

करता येणार नाही. मात्र दोन वर्षांनंतर विहित टक्केवारीने राखीव 
समिती सदस्यांचे नाव 

प्रवर्ग निधी, बुडीत रकमा इत्यादी वर्ग केल्यानंतर शिल्लक नफा राहील्यास 
( २ ) 

( ३ ) त्याचा विनियोग सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी, 
१ श्री . 

गुलशन 

निसार फणसोपकर सर्वसाधारण ता. जि . रत्नागिरी, यांच्या पूर्व संमतीने करणेत यावा. 
श्री . नंदकुमार गंगाराम आलीम सर्वसाधारण 

( ४ ) संस्थेच्या राखीव निधीची गुंतवणूक सहकार कायद्यातील 
३ श्री . घनःशाम गोविंद वाघाटे 

सर्वसाधारण व उप विधीतील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 
श्रीमती फातीमा अ . क . पावसकर सर्वसाधारण 

( ५ ) संस्थेचे लेखापरीक्षण करून घेऊन त्याचा दोष दुरूस्ती 
श्री . जगदिश शिवप्रसाद तिवारी सर्वसाधारण अहवाल विहीत मुदतीत सादर करावयाचा आहे . 
श्री . आशफाक अकबर खान 

सर्वसाधारण 

( ६ ) पुर्नरचना करावयाच्या संदर्भात सादर केलेल्या पुढील तीन 
श्रीम . नूरी अ. श . वाडकर महिला राखीव वर्षांच्या योजनेप्रमाणे कामकाज संस्थेने त्वरित सुरू करावयाचे आहे. 
श्रीम. वाहिदुन्निसा शेगले 

महिला राखीव 


आहेत : 


अ.क्र . 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


२६ 


अ.क्र . 


२ 


४ 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 
( ७ ) अवसायकांनी सुचविलेल्या व पुनर्रचना योजनेत नमूद तवक्कल अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. भगवतीबंदर , 
केलेल्या संचालक समितीचा नामनिर्देशन कालावधी एक वर्षांपुरता पेठकिल्ला, ता. जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी) / 
राहील. सदरच्या मुदतीनंतर पुढील व्यवस्थापक , समितीने निवडणुकीची 

एचएसजी/ ( टीसी) /८७१/ २०० ९ -१० / सन २०० ९ दिनांक १७ जून 
कार्यवाही संस्थेने सहकारी कायदा, कानु व उप विधीतील तरतुदीनुसार 

२०० ९ या संस्थेच्या दिनांक २३ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या पुनर्रचनेबाबत 
करणे संस्थेवर बंधनकारक आहे. समिती सदस्यांची नावे पुढीलप्रमाणे 

आदेशाचा मसुदा जसाच्या तसा कायम करीत आहे. 
आहेत 

सदरचा आदेश मी माझे सही व शिक्क्यानिशी आज 
समिती सदस्यांचे नाव 

प्रवर्ग 

दिनांक २७ जानेवारी २०२० रोजी दिला असे . 
( २ ) 

( ३ ) 
१ श्री . अय्याज उमरदाज काझी सर्वसाधारण 

शंकर पाटील, 
श्री . अश्रय हुसैन साखरकर सर्वसाधारण 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

रत्नागिरी . 
श्री . सिराज सर्वर जागिरदार 

सर्वसाधारण 
श्री . आसिफ हसनमियाँ सोलकर सर्वसाधारण 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
श्रीमती हुस्ना अ. रसिद मोमीन 

ता . पनवेल, जिल्हा रायगड यांजकडून 

सर्वसाधारण 
श्री . रफिक उमर निशानदार सर्वसाधारण 

अधिसूचना 
श्रीमती सरैया याकूब कावणकर 

महिला राखीव क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/ ४३४१/ २०१ ९ 
श्रीमती नुरूनिस्सा अली सोलकर महिला राखीव २० / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
वरीलप्रमाणे नियुक्त व्यवस्थापक नियुक्त समिती सदस्यांची 

तालुका पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
पुनरूज्जीवनबाबतचा मसुदा आदेश कायम केल्यानंतर एक महिन्याचे 

माऊली रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सर्व्हे नं . ३० , 
आत कमिटी सभा घेऊन समितीतील सदस्यांपैकी एक संस्थेचे 

हिस्सा नं . ६, नेवाळी गाव , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक 
चेअरमन व एक व्हाईस चेअरमन म्हणून विधीवत निवड केली आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी) / ४३४१ / २०१९-२०२० , 
पाहिजे. मसुदा आदेशातील अटींचे परिपालन करण्याची प्राथमिक सन २०२० दिनांक १३ जानेवारी २०२० ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
जबाबदारी वरील पदाधिका- यांची राहील. संस्थेचे दप्तरी कामकाज संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम २४ ) च्या 
पाहण्यासाठी संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 

कलम ९ (१ ) आणि कलम १५४( ब )( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
कलम ७४ ( १ ) मधील पात्रता धारण करणा- या व्यक्तीची सचिव पदी 

असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
नियुक्ती करणे व त्यास निबंधक कार्यालयाची मान्यता घेणे संस्थेवर 

सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
बंधनकारक राहील. 

संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
सदरचा मसुदा आदेश मी माझे शिक्क्यानिशी आज दिनांक 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
२३ डिसेंबर २०१ ९ रोजी दिला आहे. 


६ 


७ 


८ 


“ 


शंकर पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


पनवेल , 
दिनांक १३ जानेवारी २०२० . 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 


. 


आदेश 


क्रमांक अवसायक / प्रशा-१ / अव.संस्था / तवक्कल अपा . सह . 
गृह . संस्था / पुनरूज्जीवन आदेश / सन २०२० / ४३२.- मी , शंकर 
पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था रत्नागिरी , 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १९ आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १८ ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 


महाराष्ट्र सहकारी 


" 


दापोली , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ २७ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दापोली यांजकडून 
ता . पनवेल , जिल्हा रायगड यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक आरटीजी / डीपीआय / एचएसजी /( टीसी) / १५१३ / २०१ ९ 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ ४३४२ / २०१९ 
२० / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 

२० / २०८४ / सन २०१ ९.- प्रमाणपत्र देण्यांत येते की , श्री . विष्णू 
तालुका पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री मधुकर घावट , मुख्य प्रवर्तक , मयुरेश्वर प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण 
सिद्धी अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सर्व्हे नं . १०/५ , 

संस्था मर्या ., दापोली, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र 
१०/७, १०/८ , ११/०, १२/० व १३/१ नविन सर्व्हे नं . १५२/८ , सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
प्लॉट नं . ८ , डेरवली , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आली आहे . 
आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी ) / ४३४२ /२०१९-२०२०, सन उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र 
२०२० , दिनांक २४ जानेवारी २०२० ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्र . १०( १ ) अन्वये 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम २४ ) च्या 

संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
कलम ९ (१ ) आणि कलम १५४( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र 

सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” आहे . 
सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 

आर . के . बांगर, 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

दिनांक ६ डिसेंबर २०१ ९ . 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था, दापोली. 
बालाजी वाघमारे, 
सहायक निबंधक , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

दापोली यांजकडून 
दिनांक २४ जानेवारी २०२० . सहकारी संस्था, पनवेल , 

अधिसूचना 
ता . पनवेल. 

क्रमांक आरटीजी / ( डीपीआय) / एचएसजी / ( टीसी )/ १५०८ / 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
ता . पनवेल , जिल्हा रायगड यांजकडून २०१ ९ -२० / ५३८ / सन २०१ ९.- प्रमाणपत्र देण्यांत येते की , 

मुख्य 
प्रवर्तक , श्री . प्रसाद अरुण साखळकर , श्री समर्थ कृपा अपार्टमेंट 
अधिसूचना 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., दापोली, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ ४३४ ९ / २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२० / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 

९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 
तालुका पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र 
श्रीनाथ अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , फायनल प्लॉट 
नं . २६, जुना ठाणे नाका रोड, पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड 

सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / ४३४ ९ / 

संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
२०१ ९-२०२० , सन २०२० दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० ने ही संस्था सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” आहे. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
नियम २४ ) च्या कलम ९ (१ ) आणि कलम १५४( ब ) ( २ ) अन्वये दापोली, 

आर . के . बांगर , 
नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) दिनांक ८ मे २०१ ९ . 

सहायक निबंधक , 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी संस्था, दापोली. 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


पनवेल , 


- 


- 


पनवेल , 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल, 

जि . रायगड . 


दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ४ अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दापोली यांजकडून सहनिबंधक , सहकारी संस्था (मुंबई विभाग ) 
अधिसूचना 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक आरटीजी / डीपीआय / एचएसजी / (टीसी ) /१६२६ / २०१ ९ 

अधिसूचना 
२० / ४२ / सन २०२०.– प्रमाणपत्र देण्यांत येते की , श्री . सतिश 
प्रकाश दरीपकर , मुख्य प्रवर्तक , सबा व्हेंचर सहकारी गृहनिर्माण 

क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी.४/ सन २०२० /SRA/ 
संस्था मर्या ., दापोली, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र CO/OW/ 20/८७७३.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था (मुंबई विभाग ), 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई , यांचेकडून मंजूर केलेल्या 
आली आहे . 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 

उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , अल्टा मोन्ट टॉवर - सी सहकारी 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्र . १०( १ ) अन्वये गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस.नं. ८११ए / ७ ( पार्ट ), ८१२, 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

८१३, ८१४ ए / १, ८१४ ए / २ , ८१४ ए / ३, ८१४ ए / ४ , ८२१ , 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” आहे. 

८२४ , ८२५ ( पार्ट ) आणि ८४४ ऑफ व्हिलेज मालाड ( पूर्व ) , 
रो . का . बांगर , 

वेस्टन एक्सप्रेस हायवे, शांताराम तलाव जवळ , मालाड ( पूर्व) , 
दिनांक १४ जानेवारी २०२० . 

सहायक निबंधक , 

मुंबई ४०० ०९ ७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
सहकारी संस्था , दापोली. 

१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम २४ ) ९ ( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दापोली यांजकडून एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टी.सी./ १३०५५ / सन २०२० , 

दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिसूचना 

अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
क्रमांक आरटीजी / डीपीआय / एचएसजी / (टीसी )/ १५११/ २०१ ९ 
२० / १३८४ / सन २०१ ९.– प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्री. जैनुद्दीन 

१९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून 
अब्दुल्ला कुरुपकर , मुख्य प्रवर्तक , जाहिद कॉम्लेक्स सहकारी उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., खोंडा- दापोली, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी 

आहे . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

मो . अ . आरिफ , 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र 

मुंबई, 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्र . १०( १ ) अन्वये 

दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० . ( मुंबई विभाग), 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” आहे. 

झो . पु. प्रा ., मुंबई. 


दापोली , 


. 


दापोली, 


दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१९ . 


आर. के . बांगर, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, दापोली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


२ ९ 


उप विभागीय अधिकारी, राजापूर यांजकडून 

अधिसूचना 


प्रकरण 


क्रमांक उविअरा/ भूसंपादन/एसआर. - १३२ ते १३५ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा 
महाराष्ट्र तीन ) च्या कलम १, पोट- कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार ब, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१ ९, पृष्ठ क्रमांक ०१ ते ४० वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१ ९ , ची अधिसुचना, 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांजकडील क्रमांक आयडीसी २०१९ ( प्र. क्र . ४१२)/उ-१४ दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये उक्त 
अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे, त्या अधिसुचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्टीत करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन २०१ ९ चे 
ऑक्टोबर महिन्याच्या एकतीस दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनानेनिर्देश दिला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेली/ केलेल्या जमीन / जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रात 
अंमलात आले आहेत आणि परिणामी त्या क्षेत्रात त्या लागू होतात ; 
आणि ज्याअर्थी, 

उप अधिनियमाचे सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहेत. अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या 
आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (यात यानंतर ज्याचा " उक्त महामंडळ " असा निर्देश करण्यात आला आहे ) 
विकासाच्या प्रयोजनार्थकिंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पृष्टर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ ती/ त्या आवश्यक 
असणारी/ असणाऱ्या जमीन/ जमिनी असल्यामुळे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये अशा क्षेत्रांतील जमिनी संपादन 
करण्याची शक्ती राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये काढण्यात आलेली २४ ऑक्टोबर , २०१९ 
आयडीसी/२०१ ९( प्र. क्र . ४१२/उ -१४ ) दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०१ ९, याद्वारे, राज्य शासनाने , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
अधिनियम, १ ९ ६२. च्या नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जी कामे सोपविण्यात आली आहेत अशी, उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३२, कलम ३३, पोट -कलम ( २), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी उप 
विभागीय अधिकारी, राजापूर यांना उक्त अधिनियमानुसार अधिकार प्राप्त झाले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून/ औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्हीकरिता 
म्हणूनसोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेली/ केलेल्या जमीन/ जमिनी महामंडळास आवश्यक आहे/ आहेत, असे उप विभागीय 
अधिकारी, राजापूर यांचे मत झाले आहे ; 

ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, पोट -कलम ( २) अन्वये व उक्त अधिसूचनेप्रमाणे प्रदान करण्यात 
आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तिंचा वापर करून, मी , उप विभागीय अधिकारी, राजापूर, याद्वारे , यासोबतच्या अनुसूचित वर्णन 
केलेली/केलेल्या जमीन / जमिनींमध्ये भूधारकाशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तिचा हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या 
सर्व व्यक्तींना खाली उल्लेख केलेल्या जमिनींमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ संपादन करण्याबाबत आक्षेप असल्यास, सदर हितसंबंधी 
व्यक्तिंनी आपले आक्षेप लेखी स्वरूपात नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत खाली सही करणार यांचे 
कार्यालयात, राजापूर येथे कार्यालयीन वेळेत व कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी सादर करावेत . 

या नोटीशीच्या तारखेनंतर, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजूरीशिवाय, विक्री करून, पट्टयाने देऊन , गहाण ठेवून, अभिहस्तांकन 
करून , अदलाबदल करूनकिंवा अन्यरितीने, करावयाच्या उक्त जमिनीच्या/ जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबंधी केलेला कोणताही करार 
किंवा ती वर/त्यावर केलेला कोणताही खर्चकिंवा ती मध्ये/ त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनीच्या अंतिमत: संपादन 
करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाईनिर्धारित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचेकलम ३३, पोट - कलम ( ५) व 
भूसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, पुनःस्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ मधील तरतूदी 
[ कलम ११ ( ३) व ११ ( ४ )] अन्वयेविचारात घेतल्या जाणार आहेत . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची 
मौजे मौजेबारसू, तालुका राजापूर , जिल्हा रत्नागिरी 
सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर 

क्षेत्र ( हे. आर.) 
५४ 

०.७२० 


अ.क्र . 


१ 


१ 


२ 


५४ 


२ 


०.६३० 


३ 


५४ 


३ 


१.०४० 


५४ 


४ 


१.१३० 


५४ 


५ 


०.१७० 


६ 


५४ 


६ 


१.७७० 


७ 


५४ 


७ 


१.६०० 


५४ 


०.८३० 


or 


५४ 


९ 


०.१०० 


५४ 


१० 


१.१०० 


११ 


५४ 


११ अ 


०.३१५ 


१२ 


५४ 


११ ब 


०.३१५ 


१३ 


५४ 


१२ 


०.१७० 


१४ 


५४ 


१३ 


४.२२० 


१५ 


५४ 


१४ 


०.९ ०० 


१६ 


५४ 


१५ 


०.९ २० 


१७ 


५५ 


१ 


०.२४० 


१८ 


५५ 


२ 


०.३१६ 


१ ९ 


५६ 


१ 


०.२४० 


२० 


५६ 


२ अ 


२.१ ९ ० 


२१ 


५६ 


३ 


३.९ ०० 


२२ 


५७ 


१ 


६.६१० 


२३ 


५७ 


२ 


०.४ ९ ० 


२४ 


५८ 


१ 


०.८ ९ ० 


२५ 


५८ 


२ 


२.९ ०० 


२६ 


५८ 


३ 


२.८३० 


२७ 


५ ९ 


२.१०० 


२८ 


५ ९ 


२ 


२.४३० 


२ ९ 


३ 


९ .७१० 


३० 


६० 


६.६८० 


३१ 


६१ 


- 


११.२ ९ ० 


३२ 


६२ 


१ 


८.९ ०० 


३३ 


६२ 


२ 


४.०१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


३१ 


३४ 


६३ 


१ 


०.३०० 


३५ 


६३ 


२ 


०.३१७ 


३६ 


६४ 


१ 


५.५०० 


३७ 


६४ 


२ 


६.६४० 


३८ 


६५ 


- 


०.५७७ 


३ ९ 


६६ 


१५.१८० 


४० 


६७ 


०.४७५ 


४१ 


६८ 


१ 


७.३५५ 


४२ 


६ ९ 


०.१७४ 


४३ 


७० 


१ 


५.६५० 


४४ 


७१ 


०.८७० 


४५ 


७२ 


१ 


६.३६५ 


४६ 


७३ 


०.२४३ 


४७ 


७४ 


०.२ ९ ३ 


४८ 


७५ 


१ 


०.० ९ ७ 


४ ९ 


७५ 


२ / अ / ५ / ब 


०.०८६ 


५० 


७५ 


२ क +३ अ 


०.०८८ 


५१ 


७५ 


२ ब 


०.०८६ 


५२ 


७५ 


३ ब 


०.०८८ 


५३ 


७५ 


३ क 


०.०८६ 


५४ 


७५ 


४ ब 


०.०८६ 


५५ 


७५ 


४ क 


०.०८६ 


५६ 


७५ 


४ ड 


०.०४३ 


५७ 


७५ 


४ इ 


०.०४३ 


५८ 


७५ 


५ 


०.०८६ 


५ ९ 


७५ 


६ 


०.०८० 


६० 


७६ 


१ 


०.००२ 


६१ 


७६ 


२ 


०.१८५ 


६२ 


७६ 


३ 


०.०७६ 


६३ 


७७ 


०.४६४ 


६४ 


७७ 


२ 


०.२५४ 


६५ 


७७ 


३ 


०.१० ९ 


६६ 


७७ 


४ 


०.०६६ 


६७ 


७८ 


०.१४ ९ 


६८ 


७ ९ 


- 


०.२३५ 


६ ९ 


८० 


१ 


०.७३१ 


७० 


८० 


२ 


०.१८४ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


७१ 


८१ 


१ अ 


६.७ ९ ० 


७२ 


८१ 


२ 


०.०३० 


७३ 


८१ 


३ 


०.०५० 


७४ 


८१ 


०.०६० 


७५ 


८१ 


०.०३० 


७६ 


८१ 


६ 


०.१४० 


७७ 


८१ 


७ 


०.०८० 


७८ 


८१ 


८ 


०.०३० 


७ ९ 


८१ 


०.०२० 


८० 


८१ 


०.०२० 


८१ 


८१ 


११ 


०.०३० 


८२ 


८१ 


१२ 


०.०८० 


८३ 


८१ 


१३ 


०.०२० 


८४ 


८१ 


१४ 


०.१४० 


८५ 


८१ 


१५ 


०.२८० 


८६ 


८१ 


१६ 


०.०३० 


८७ 


८१ 


१७ 


०.०४० 


८८ 


८१ 


१८ 


०.१६० 


८ ९ 


८१ 


१ ९ 


०.१७० 


९ ० 


८१ 


२० 


०.०६० 


९ १ 


८२ 


१/१ 


०.०४० 


९ २ 


८२ 


१/२ 


०.१५३ 


९ ३ 


८२ 


१/३ 


०.०७ ९ 


९ ४ 


८२ 


१/४ 


०.०८४ 


९ ५ 


८२ 


१/५ 


०.१८३ 


९ ६ 


८२ 


१/६ 


०.२१६ 


८२ 


१/७ 


०.०४० 


९ ८ 


८२ 


१/८ 


०.११५ 


९९ 


८३ 


१२.५०० 


१०० 


८४ 


०.६६३ 


१०१ 


८५ 


०.० ९ ६ 


१०२ 


८६ 


१ 


१२.३२० 


१०३ 


८६ 


२ 


०.३४० 


१०४ 


८७ 


१ 


१.६७० 


१०५ 


८७ 


२ / ३/ ४ / ५ / अ 


६.४७५ 


१०६ 


८८ 


१८.४५० 


१०७ 


८ ९ 


०.२८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


३३ 


१०८ 


९ ० 


१३.२४० 


१० ९ 


९ १ 


१ 


१.५६० 


११० 


९ १ 


३ 


२.३३० 


१११ 


९ १ 


१.७४० 


११२ 


९ १ 


१.५६० 


११३ 


९ २ 


- 


०.३१४ 


- 


११४ 


९ ३ 


१ 


४.३१० 


११५ 


९ ३ 


२ ब 


१.८१० 


११६ 


९ ३ 


२ क 


१.८१० 


११७ 


९ ३ 


२ ड 


२.७१० 


११८ 


९ ३ 


३ 


१.५६० 


११ ९ 


९ ४ 


१ 


०.०८० 


१२० 


९ ४ 


२ 


०.०८० 


१२१ 


९ ४ 


३ 


०.०८० 


१२२ 


९ ४ 


४ 


०.० ९ ० 


१२३ 


९ ४ 


५ 


०.०४० 


१२४ 


९ ४ 


६ 


०.१३० 


१२५ 


९ ४ 


७ 


०.०७० 


१२६ 


९ ४ 


८ 


०.१०० 


१२७ 


९ ४ 


९ 


०.०६० 


१२८ 


९ ४ 


१० 


०.०३० 


१२ ९ 


९ ४ 


११ 


०.०१० 


१३० 


९ ५ 


०.४१० 


१३१ 


९ ६ 


१ ब 


२.५१० 


१३२ 


९ ६ 


१ क 


१.६१० 


१३३ 


९ ६ 


१ ड 


१.६०० 


१३४ 


९ ६ 


१.६०० 


१ इ 
१ ई 


१३५ 


९ ६ 


२.४१० 


१३६ 


९ ६ 


२ 


०.०४० 


१३७ 


३ 


२.९ १० 


१३८ 


९ ६ 


४ 


०.८७० 


१३ ९ 


९ ७ 


१ 


२०.८८० 


१४० 


९ ७ 


२ 


१.९९ ० 


१४१ 


९ ७ 


३/१ 


४.७३० 


१४२ 


९ ७ 


३/२ 


२.३२० 


१४३ 


९ ७ 


३/३ 


३.४७० 


१४४ 


९ ७ 


३/४ 


३.००० 


भाग एक ( को . वि . पु.) –५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १९ ४१ 


१४५ 


९ ७ 


३/५ 


३.००० 


१४६ 


९ ७ 


३/६ 


३.३७० 


१४७ 


९ ७ 


३/७ 


३.००० 


१४८ 


९ ७ 


३/८ 


२.३२० 


१४ ९ 


९ ७ 


३ / ९ 


३.६७० 


१५० 


९ ७ 


४ 


८.८३० 


१५१ 


१६४ 


१ 


०.२३१ 


१५२ 


१६४ 


२ 


०.०५८ 


१५३ 


१६४ 


३ 


०.०२ ९ 


१५४ 


१६४ 


३ ब 


०.०२ ९ 


१५५ 


१६४ 


४ 


०.०५१ 


१५६ 


१६४ 


५ 


०.०४५ 


१५७ 


२०० 


०.० ९ ४ 


१५८ 


२०१ 


०.१२४ 


१५ ९ 


२०२ 


०.०४३ 


- 


एकूण 


३०४.९ ४३ 


चतु : सिमा 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 


मौजे- बारसुचे सर्व्हेनं . १०४,१००,११५ 
मौजे – शिवनेखुर्दची शीव व मौजे – सोमगवाडीची शीव 
मौजे - बारसुचे सर्वे नं. ४३, ५३ मौजे वरचीवाडी (गोवळ ) ची शीव व 
मौजे खालचीवाडी (गोवळ ) ची शीव 
मौजे - सोलगावची शीव 

मौजे -मौजे सोलगाव , तालुका राजापूर , जिल्हा रत्नागिरी 
अ.क्र . सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर 

क्षेत्र (हे . आर.) 
२१४ १ 

०.६०० 


पश्चिमेस 


१ 


२ 


२१४ 


२ 


०.३ ९ ० 


my 


२१४ 


३ 


०.१८० 


२१४ 


०.३३० 


५ 


२१५ 


१ 


४.४५० 


w 


२१५ 


२ 


९ .३ ९ ० 


२१५ 


३ 


१०.३६० 


८ 


२१५ 


४ 


२.४ ९ ० 


९ 


२१५ 


५ 


०.५४० 


१० 


२१६ 


१ 


३.९ ७० 


११ 


२१६ 


२ 


१४.९ ७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


३५ 


१२ 


२१६ 


३ 


६.०३० 


१३ 


२१६ 


४ 


२.२०० 


१४ 


२१७ 


०.२७० 


२१८ 


१ 


१०.४८० 


१६ 


२१८ 


२ 


१.०७० 


१७ 


२१८ 


३ 


१.४२० 


१८ 


२१८ 


४ 


१.७६० 


१ ९ 


२१८ 


५ 


६.१५० 


२० 


२१८ 


६ 


१.८६० 


२१ 


२१८ 


७ 


१.३२० 


२२ 


२१ ९ 


१ 


०.१७७ 


२३ 


२१ ९ 


२ 


०.२ ९ ८ 


२४ 


२२० 


०.३४४ 


२५ 


२२३ 


१ 


०.४१० 


२६ 


२२३ 


२ 


६.६७० 


२७ 


२२३ 


३ 


१०.०८० 


२८ 


२२३ 


४ 


२.७५० 


२ ९ 


२२३ 


५ 


०.०४० 


३० 


२२३ 


६ 


०.०६० 


३१ 


२२३ 


७ 


०.० ९ ० 


३२ 


२२३ 


८ / अ 


०.६०६ 


३३ 


२२३ 


८ / ब 


०.६०७ 


३४ 


२२३ 


८ / क 


०.६०७ 


३५ 


२२३ 


९ 


१.५३० 


३६ 


२२३ 


१० 


७.०८० 


३७ 


२२४ 


१ 


०.१५७ 


३८ 


२२४ 


२ 


०.०८८ 


३ ९ 


२२४ 


३ 


०.०७१ 


४० 


२२४ 


४ 


०.१२६ 


४१ 


२२४ 


५ / अ 


०.१०० 


४२ 


२२४ 


५ / ब 


०.१०० 


४३ 


२२४ 


५ / क 


०.० ९ ६ 


४४ 


२२४ 


६ 


०.१३१ 


४५ 


२२५ 


०.४ ९ ६ 


४६ 


२२६ 


१ 


०.२६० 


४७ 


२२६ 


२ 


०.०७० 


४८ 


२२६ 


३ 


०.०७० 


भाग एक ( को . वि . पु. ) –५ अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १९ ४१ 


४ ९ 


२२६ 


४ / अ 


२.७ ९ ० 


५० 


२२६ 


४ / ब 


२.७ ९ ० 


५१ 


२२६ 


४ / क 


२.७८० 


५२ 


२२६ 


१.९ ०० 


५३ 


२२६ 


६ 


३.३८० 


५४ 


२२६ 


७ 


१०.३८० 


५५ 


२२६ 


८ 


०.६७० 


५६ 


२२६ 


९ / अ 


०.४८० 


५७ 


२२६ 


९ / ब 


०.४७० 


५८ 


२२६ 


९ / क 


०.४७० 


५ ९ 


२२७ 


०.३४० 


६० 


२२८ 


- 


०.२०० 


६१ 


२२ ९ 


- 


०.४८० 


६२ 


२३० 


१ 


०.३२० 


६३ 


२३० 


२ 


०.३६० 


६४ 


२३० 


३ / अ 


३.२४० 


६५ 


२३० 


३ / ब 


६.४८० 


६६ 


२३० 


४ 


२.०४० 


६७ 


२३० 


५ 


०.३ ९ ० 


६८ 


२३० 


६ 


३.६०० 


६ ९ 


२३० 


७ 


७.७०० 


७० 


२३१ 


१ 


१.०७० 


७१ 


२३१ 


२ 


२.८७० 


७२ 


२३१ 


३ 


१०.५४० 


७३ 


२३१ 


५.३ ९ ० 


७४ 


२३१ 


५ 


२.०२० 


७५ 


२३२ 


०.३ ९ ५ 


७६ 


३३ 


OM 


०.१२० 


७७ 


२३३ 


२ 


७.३३० 


७८ 


२३३ 


३ 


०.८८० 


७ ९ 


२३३ 


४ 


०.८३० 


८० 


२३३ 


३.५२० 


८१ 


२३३ 


६ 


४.३७० 


८२ 


२३३ 


७ 


०.२४० 


८३ 


२३४ 


१ 


३.३४० 


८४ 


२३४ 


२ 


१२.९ ७० 


८५ 


२५१ 


१ 


०.१६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


३७ 


८६ 


२५१ 


२ 


०.२२५ 


८७ 


२५१ 


३ 


०.०५८ 


८८ 


२६१ 


१.००२ 


८ ९ 


२६२ 


१/ अ 


९.४२५ 


२६२ 


६.७४८ 


९ १ 


२६२ 


१/ क 


२.६७७ 


९ २ 


२६२ 


२ 


१.१८० 


९ ३ 


२ ९ २ 


०.७२३ 


९ ४ 


२ ९ ७ 


०.२६३ 


एकूण 


२४२.९ ५२ 


चतु : सिमा 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे – सोलगावचे सर्व्हे नं . २६८ , २६१ व २१३ 
मौजे – सोगमवाडी ची शीव 
मौजे – बारसुची शीव 
मौजे – सोलगावचे सर्व्हे नं . २३५, २३६, २४८ , २५५, २५३, २५४ व २६० 


मोजे 


मौजे मौजे, वरचीवाडी (गोवळ ), तालुका राजापूर , जिल्हा रत्नागिरी 
अ.क्र . सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर क्षेत्र ( हे. आर. ) 
५८ 

३१.३४० 


१ 


२ 


५८ 


२ 


१.३२० 


३ 


५८ 


३ 


१.४६० 


५ ९ 


१ 


०.०३३ 


५ ९ 


२ 


०.०३६ 


६ 


५ ९ 


३ 


०.०२८ 


७ 


५ ९ 


४ 


०.०३० 


८ 


५ ९ 


०.०३५ 


با 
६ 


or 


५ ९ 


०.०२० 


१० 


५ ९ 


७ 


०.०१० 


११ 


६० 


१ 


०.०२० 


१२ 


६० 


२ 


०.०४० 


१३ 


६० 


३ 


०.०४५ 


१४ 


६० 


०.०४० 


१५ 


६० 


०.०४० 


१६ 


६० 


६ 


०.०४६ 


६० 


७ 


०.०६२ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १९ ४१ 


१८ 


६१ 


०.१८५ 


१ ९ 


६२ 


१ 


१.३८० 


२० 


६२ 


२ 


२७.१७० 


२१ 


६३ 


०.२०५ 


२२ 


६४ 


- 


०.१०६ 


२३ 


६५ 


०.१५४ 


। 


२४ 


६६ 


१ 


६.९९ ० 


२५ 


६६ 


२ 


०.४७० 


२६ 


६६ 


३ 


०.०३० 


२७ 


६६ 


४ 


०.५१० 


२८ 


६७ 


- 


०.१६२ 


२ ९ 


६८ 


१ 


५.१८० 


३० 


६८ 


२ 


२०.७०० 


३१ 


६ ९ 


०.१११ 


३२ 


७० 


०.१०१ 


३३ 


७१ 


- 


०.३८४ 


३४ 


७२ 


१ 


१.८२० 


३५ 


७२ 


२ 


१.८६० 


३६ 


७२ 


३ 


१.५२० 


३७ 


७२ 


४ 


३.४०० 


३८ 


७२ 


५ 


३.२८० 


३ ९ 


७२ 


|Ur 


१.९ ३० 


४० 


७२ 


७ 


०.८१० 


४१ 


७२ 


८ 


०.६५० 


४२ 


७२ 


९ 


०.८५० 


४३ 


७२ 


१० 


१.००० 


४४ 


७३ 


१ 


२.०६० 


४५ 


७३ 


२ 


६.९ ३० 


४६ 


७३ 


३ 


६.२७० 


४७ 


७३ 


५.५०० 


४८ 


७३ 


५ 


०.८५० 


४ ९ 


७३ 


६ 


२.१५० 


५० 


७३ 


७ 


२.९९ ० 


५१ 


७४ 


OM 


९ .८४० 


५२ 


७४ 


२ 


१.७४० 


५३ 


७४ 


३ 


१.०३० 


५४ 


७४ 


४ 


३.९९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


३ ९ 


५५ 


७४ 


५ 


१.०५० 


५६ 


७४ 


६ 


१.७२० 


७४ 


७ 


३.६८० 


५८ 


७४ 


८ 


०.५६० 


५ ९ 


७४ 


९ 


२.१२० 


६० 


७४ 


१० 


०.७७० 


६१ 


७४ 


११ 


१.९ ६० 


६२ 


७५ 


१ 


८.९ ४० 


६३ 


७५ 


२ 


२०.४८० 


६४ 


७६ 


०.०६१ 


६५ 


७७ 


०.०२८ 


६६ 


७७ 


२ 


०.०४० 


६७ 


७७ 


३ 


०.०१८ 


६८ 


७७ 


४ 


०.०४८ 


६ ९ 


७७ 


५ 


०.०४३ 


७० 


७७ 


|Ur 


०.०२५ 


७१ 


७७ 


७ 


०.०४५ 


७२ 


७७ 


८ 


०.०५६ 


७३ 


७७ 


९ 


०.०४८ 


७४ 


७७ 


१० 


०.०६३ 


७५ 


७७ 


०.१२२ 


७६ 


७७ 


१२ 


०.० ९ २ 


७७ 


७७ 


१३ 


०.०३५ 


७८ 


७७ 


१४ 


०.०४८ 


७ ९ 


७७ 


१५ 


०.०३५ 


८० 


७७ 


१६ 


०.०५१ 


८१ 


७७ 


१७ 


०.०१५ 


८२ 


७७ 


१८ 


०.०२५ 


८३ 


७७ 


१ ९ 


०.०६१ 


८४ 


७७ 


२० 


०.०१० 


८५ 


७८ 


१ 


१६.७१० 


८६ 


७८ 


२ 


४.३७० 


८७ 


७८ 


३ 


४.३७० 


८८ 


७८ 


४ 


०.५१० 


८ ९ 


७ ९ 


१ अ १ 


८.३६० 


७ ९ 


१ अ २ 


५.०४० 


७ ९ 


१ ब १ 


१०.००० 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १९ ४१ 


९ २ 


७ ९ 


१ ब २ 


३.४०० 


९ ३ 


८० 


०.४८३ 


९ ४ 


८१ 


१ 


६.३१० 


८१ 


२ 


२.२७० 


९ ६ 


८१ 


३ 


३.५२० 


८१ 


४ 


१.९ ०० 


९ ८ 


८२ 


OM 


१५.६४० 


९९ 


८२ 


२ 


२.३ ९ ० 


एकुण 


२८६.४३५ 


चतु: सीमा 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे – बारसुचे सर्वे नं . ५१, ५३ 
मौजे - खालचीवाडी (गोवळ ) ची शीव 
मौजे – पन्हाळेची शीव व मौजे वरचीवाडी ( गोवळ ) चे सर्व्हे नं . ८३, ८६, ८ ९, १, ५६ 
मौजे – बारसुची शीव 
मौजे मौजे खालचीवाडी ( गोवळ ), तालुका राजापूर , जिल्हा रत्नागिरी 
सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर 

क्षेत्र ( हे. आर ) 


अ.क्र . 


१ 


६७ 


१ 


०.१३२ 


२ 


२ 


०.०४५ 


३ 


६७ 


३ 


०.०६३ 


४ 


६७ 


४ 


०.०६३ 


५ 


६७ 


०.०४० 


w 


६७ 


६ 


०.२८२ 


७ 


६८ 


१ 


०.०६० 


90 


८ 


६८ 


२ 


०.११० 


or 


६८ 


३ 


०.०२० 


१० 


६८ 


४ 


०.०५० 


११ 


६८ 


०.०४० 


१२ 


६८ 


६ 


०.०१० 


१३ 


६८ 


७ 


०.०१० 


१४ 


६८ 


८ 


०.०२० 


१५ 


६८ 


९ 


०.०१० 


१६ 


६८ 


१० 


०.१८० 


१७ 


६८ 


११ 


०.०४० 


१८ 


६८ 


१२ 


०.०७० 


१ ९ 


६८ 


१३ 


०.२४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


४१ 


२० 


६८ 


१४ 


०.२६० 


२१ 


६८ 


१५ 


०.११० 


२२ 


६८ 


१६ 


०.०५० 


२३ 


६८ 


०.१८० 


२४ 


६८ 


१८ 


०.९ ८० 


२५ 


६८ 


१ ९ 


२.४०० 


२६ 


६८ 


२० 


०.०४० 


२७ 


६८ 


२१ 


०.० ९ ० 


२८ 


६८ 


२२ 


०.०५० 


२ ९ 


६८ 


२३ 


०.०४० 


३० 


६८ 


२४ 


०.० ९ ० 


३१ 


६८ 


२५ 


०.०६० 


३२ 


६८ 


२६ 


०.०४० 


३३ 


६८ 


०.१७० 


३४ 


६८ 


२८ 


०.३६० 


३५ 


६८ 


२ ९ 


०.०७० 


३६ 


६८ 


३० 


०.०१० 


३७ 


६८ 


३१ 


०.०१० 


३८ 


६८ 


३२ 


०.०३० 


३ ९ 


६८ 


३३ 


०.०१० 


४० 


६८ 


३४ 


०.०१० 


४१ 


६८ 


३५ 


०.३४० 


४२ 


६८ 


ur 


०.० ९ ० 


४३ 


६८ 


३७ 


०.०५० 


४४ 


६८ 


३८ 


०.२८० 


४५ 


६८ 


३ ९ 


०.०१० 


४६ 


६८ 


४० 


०.०१० 


४७ 


६८ 


४१ 


०.०१० 


४८ 


६८ 


४२ 


०.०१० 


४ ९ 


४३ 


०.०४० 


५० 


६८ 


४४ 


०.०३० 


५१ 


६८ 


४५ 


०.०२० 


६८ 


४६ 


०.०१० 


५३ 


६८ 


४७ 


०.०२० 


५४ 


६८ 


४८ 


०.०१० 


५५ 


६८ 


४ ९ 


०.०३० 


भाग एक ( को . वि . पु. ) -६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


५६ 


६८ 


५० 


०.०६० 


५७ 


६८ 


५१ 


०.०१० 


५८ 


६८ 


५२ 


०.०१० 


५ ९ 


६८ 


५३ 


०.०३० 


६० 


६८ 


५४ 


०.०४० 


६१ 


६८ 


५५ 


०.२३० 


६२ 


६८ 


५६ 


०.३७० 


६३ 


६८ 


५७ 


०.९ ०० 


६४ 


६८ 


५८ 


७.६ ९ ० 


६५ 


६८ 


५ ९ 


०.०४० 


६६ 


६८ 


६० 


०.०१० 


६७ 


६८ 


६१ 


०.०२० 


६८ 


६८ 


६२ 


०.०४० 


६ ९ 


६८ 


६३ 


०.१७० 


७० 


६८ 


६४ 


०.०१० 


७१ 


६८ 


६५ 


०.०३० 


७२ 


६८ 


६६ 


०.०४० 


७३ 


६८ 


६७ 


०.०२० 


७४ 


६८ 


६८ 


०.०१० 


७५ 


६८ 


६ ९ 


०.२५० 


७६ 


६८ 


७० 


०.३४० 


७७ 


६८ 


७१ 


०.१५० 


७८ 


६८ 


७२ 


०.४४० 


७ ९ 


६८ 


७३ 


०.३८० 


८० 


६८ 


७४ 


०.५०० 


८१ 


६८ 


७५ 


०.०४० 


८२ 


६८ 


७६ 


०.०५० 


८३ 


६८ 


७७ 


०.०१० 


८४ 


६८ 


७८ 


०.२५० 


८५ 


६८ 


७ ९ 


०.०१० 


८६ 


६८ 


८० 


०.२५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


४३ 


८७ 


६८ 


८१ 


०.०१० 


८८ 


६८ 


८२ 


०.१८० 


८ ९ 


६८ 


८३ 


०.१३० 


९ ० 


६८ 


८४ 


०.१४० 


९ १ 


६८ 


८५ 


०.११० 


९ २ 


६८ 


८६ 


०.०१० 


९ ३ 


६८ 


८७ 


०.०८० 


९ ४ 


६८ 


८८ 


०.४०० 


९ ५ 


६८ 


८ ९ 


०.०८० 


९ ६ 


६८ 


९ ० 


०.०१० 


९ ७ 


६८ 


९ १ 


०.३२० 


९ ८ 


६८ 


९ २ 


०.१८० 


९९ 


६८ 


९ ३ 


०.२४० 


१०० 


६८ 


९ ४ 


०.० ९ ० 


१०१ 


६८ 


९ ५ 


०.३४० 


१०२ 


६८ 


९ ६ 


०.०६० 


१०३ 


६८ 


९ ७ 


०.३३० 


१०४ 


६८ 


९ ८ 


०.०४० 


१०५ 


६८ 


९९ 


०.०५० 


१०६ 


६८ 


१०० 


०.०७० 


१०७ 


६८ 


१०१ 


०.०७० 


१०८ 


६८ 


१०२ 


०.०१० 


१० ९ 


६८ 


१०३ 


my 


०.०४० 


११० 


६८ 


१०४ 


१.९ ५० 


१११ 


६८ 


१०५ 


०.०५० 


११२ 


६८ 


१०६ 


०.१०० 


११३ 


६८ 


१०७ 


०.०३० 


११४ 


६८ 


१०८ 


०.०३० 


११५ 


६८ 


१० ९ 


०.०१० 


११६ 


६८ 


११० 


०.१३० 


११७ 


६८ 


१११ 


०.१ ९ ० 


भाग एक ( को . वि . पु.) – ६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १ ९ ४१ 


११८ 


६८ 


११२ 


०.०८० 


११ ९ 


६८ 


११३ 


०.१६० 


१२० 


६८ 


११४ 


०.१२० 


१२१ 


६८ 


११५ 


०.०२० 


१२२ 


६८ 


११६ 


०.०६० 


१२३ 


७० 


१/१ 


३.००० 


१२४ 


७० 


१/२ 


३.००० 


१२५ 


७० 


१/३ 


३.००० 


१२६ 


७० 


१/४ 


३.००० 


१२७ 


७० 


१/५ 


३.००० 


१२८ 


७० 


१/६ 


२.१७० 


१२ ९ 


७० 


१/७ 


३.००० 


१३० 


७० 


१/८ 


३.००० 


१३१ 


७० 


३.००० 


१३२ 


७० 


१/१० 


३.००० 


१३३ 


७० 


२ 


१.७६० 


१३४ 


७० 


३ 


०.४५० 


१३५ 


७१ 


- 


०.३४४ 


१३६ 


७२ 


- 


०.१२६ 


१३७ 


७३ 


०.०४३ 


१३८ 


७४ 


०.१७४ 


१३ ९ 


७५ 


१ 


०.०५३ 


१४० 


७५ 


२ 


०.०६६ 


१४१ 


७५ 


३ 


०.०६८ 


१४२ 


७५ 


४ 


०.०१० 


१४३ 


७५ 


५ 


०.०२३ 


१४४ 


७५ 


६ 


०.० ९ २ 


१४५ 


७५ 


७ 


०.०३५ 


१४६ 


७५ 


८ 


०.०३८ 


१४७ 


७५ 


९ 


०.०२५ 


१४८ 


७५ 


१० 


०.०२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


४५ 


१४ ९ 


७६ 


१ 


०.०१० 


१५० 


७६ 


२ 


०.०४५ 


१५१ 


७६ 


३ 


०.०१० 


१५२ 


७६ 


४ 


०.२२१ 


१५३ 


७६ 


५ 


०.१०१ 


१५४ 


७६ 


६ 


०.०२३ 


१५५ 


७६ 


७ 


०.०१५ 


१५६ 


७६ 


८ 


०.०६६ 


१५७ 


७६ 


९ 


०.०५८ 


१५८ 


८६ 


१० 


०.०२८ 


१५ ९ 


७७ 


१ 


०.०४८ 


१६० 


७७ 


२/३ 


०.०५३ 


१६१ 


७८ 


१ 


०.०२० 


१६२ 


७८ 


२ 


०.०३१ 


१६३ 


७८ 


३ 


०.०१० 


१६४ 


७ ९ 


१ 


०.०६६ 


१६५ 


८० 


०.३७० 


एकूण 


५ ९.५०५ 


चतु : सीमा 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे वरचीवाडी ( गोवळ ) ची शीव 
मौजे वरचीवाडी ( गोवळ) चा सर्व्हे नं . ६० व मौजेशिवणे खुर्दची शीव 
मौजे वरचीवाडी (गोवळ ) ची शीव 
मौजे वरचीवाडी (गोवळ ) चा सर्व्हे नं . ६९ व मौजे शिवणे खुर्दची शीव 


राजापूर , 
दिनांक ११ मार्च २०२० . 


प्रविण खाडे , 
उप विभागीय अधिकारी , 

राजापूर . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१ ९ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी, २०१९/( प्र.क्र ४१२ ) /३-१४.- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६२ चा 
महा. तीन) २, खंड ( ग) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याव्दारे यासोबत जोडण्यात 
आलेले अनुसूचीत उल्लेख बारसू, तालुका राजापूर, जिल्हा रत्नागिरी येथील क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करीत 
आहे . 

अनुसूची 
मौजे बारसु, तालुका राजापूर , जिल्हा रत्नागिरी 

( शासकीय जमीन ) 
सहे . नंबर हिस्सा नंबर 

क्षेत्र (हे . आर.) 
५६ २ ब 

२.१ ९ ५ 


अ.क्र . 


OM 


२ 


६८ 


२ 


७.३५५ 


mm 


७० 


२ 


५.६५० 


४ 


७२ 


२ 


६.३६५ 


५ 


८१ 


१ ब 


६.७ ९ ० 


६ 


८७ 


२ / ३ / ४ / ५ / ब 


६.४६५ 


९ १ 


२ 


२.१५० 


८ 


९ ३ 


२ अ 


४.५२० 


९ 


९ ६ 


१ 


०.९ ०० 


एकूण 


४२.३ ९ ० 


चतु: सीमा 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 
चतु : सीमा 
उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


सर्वे नं . ५६/२ ब करीता 

मौजे – बारसू सर्वे नं. ५५ 
मौजे – बारसू सर्व्हे नं. ५७ 
मौजे - वरचीवाडी ( गोवळ ) ची शीव 

मौजे बारसु स नं . ८७ 
सर्वे नं . ६८/२ करीता 

मौजे – बारसू सर्वे नं. ८३ 
मौजे – बारसू सर्व्हे नं. ६६, ६९ 
मौजे – बारसू स नं . ७२ 
मौजे सोलगाव ची शीव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


४७ 


चतु: सीमा - सर्वे नं . ७०/२ करीता 


- 


उत्तरेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं. ७२, ७१, ६ ९ 
दक्षिणेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं . ६१ 
पूर्वेस मौजे – बारसू सर्वे नं . ६१ 
पश्चिमेस मौजे – बारसू सर्व्हेनं . ६६ 
चतु: सीमा - सर्वे नं . ७२/२ करीता 


- 


उत्तरेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं. ८१, ७३ 
दक्षिणेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं . ७१, ७० 
पूर्वेस मौजे – बारसू स नं . ५ ९ 
पश्चिमेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं. ६८ 
चतु: सीमा - सर्वे नं . ८१/१ ब करीता 
उत्तरेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं . ८६, ८०, ७९ 
दक्षिणेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं. ७२, ७३ 
पूर्वेस मौजे – बारसू सर्वे नं . ७९, ८७ 
पश्चिमेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं . ८३ 
चतु: सीमा – सर्वे नं . ८७/२/३/४/५ ब करीता 
उत्तरेस मौजे – बारसू सर्व्हेनं . ८८ 
दक्षिणेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं. ५ ९ 
पूर्वेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं. ५६ 
पश्चिमेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं. ८६, ७ ९, ८१ 
चतु: सीमा – सर्वे नं . ९१/ २ करीता 
उत्तरेस मौजे – बारसू स . नं . ९ ३ 
दक्षिणेस मौजे – बारसू सर्व्हेनं . ९ ० 
पूर्वेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं. ९ ७ 
पश्चिमेस मौजे सोलगावची शीव 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १ ९ ४१ 


चतु: सीमा – सर्वे नं . ९ ३/ २ अ करीता 
उत्तरेस मौजे – बारसू सर्वे नं . १०४ 
दक्षिणेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं . ९ १ 
पूर्वेस मौजे – बारसू सर्व्हेनं . ९ ६ 
पश्चिमेस मौजे सोलगावची शीव 
चतु: सीमा – सर्व्हे नं . ९ ६/१ अ करीता 
उत्तरेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं. १०० 
दक्षिणेस मौजे – बार सूस ā नं . ९ ७ 
पूर्वेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं. ९ ७ 
पश्चिमेस मौजे – बारसू सर्व्हे नं . ९ ३ 


राजापूर , 
दिनांक ११ मार्च २०२० . 


प्रविण खाडे , 
उप विभागीय अधिकारी , 

राजापूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


